शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून राज्यातील विद्यमान 
अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमाची प्रवेश क्षमता पुर्ववत 
(Restore) करणे, प्रवेशक्षमतेत घट करणेबाबत अखिल 
भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या 
मान्यतेच्या अनुषंगाने शासन मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. मान्यता-२०१९/(प्र.क्र.१०८/१९)तांशि-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २५ जून, २०१९ 


संदर्भ : १ संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
१०/एनजीपी/प्रवेशञाक्षमता वाढ/मान्यता/२०१९/६२३४, दि.१२.०६.२०१९. 


प्रस्तावना :- 

अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचेकडून शौक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून 
राज्यातील विद्यमान अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमाची प्रवेश क्षमता पुर्ववत (Restore) करणे, 
प्रवेशक्षमतेत घट करण्यास संस्थांना मान्यता देण्यासंदर्भात दिनांक १५.०५.२०१९ रोजीचे ई-मेलचे 
अनुषंगाने संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय यांनी संदर्भीय पत्रान्वये शासनास प्रस्ताव सादर केलेला 
आहे. सोबत जोडलेल्या प्रपत्र-अ व प्रपत्र-ब मध्ये नमुद संस्थांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमाची प्रवेश क्षमता पुर्ववत (Restore) करणे, प्रवेशक्षमतेत घट करण्यास 
शासन मान्यता देण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन सोबत 
जोडलेल्या प्रपत्र-अ व प्रपत्र-ब मध्ये नमूद संस्थांना अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमाची प्रवेश क्षमता 
पुर्ववत (Restore) करणे, प्रवेशक्षमतेत घट करण्यास शौक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून खालील अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


१. सदर मंजूरी कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 

२. प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दिनांक २१ मे, 
१९८३ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित संस्थेस 
बंधनकारक राहील. सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेची प्रवेश क्षमता विवरणपत्रातील त्यांच्या 
नावासमोर नमूद केल्याप्रमाणे मर्यादित राहील. 

३. शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या सर्व 
अटी व adil मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच संबंधित 
कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचाळक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य 
यांच्या संमतीने समाधानकारकरित्या करण्यात येईल. 

४. सदर अभ्यासक्रमाच्या संलग्नीकरणासाठी संबंधित संस्थेने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ 
अधिनियम, २०१६ मधील तरतूदीनुसार संबंधित विद्यापीठाची मान्यता/संळग्नीकरण घेणे 
आव्यक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(प्र.क्र.१०८/१९)तांशि-५ 


५. सदर पदविका अभ्यासक्रमांसाठी संबंधित संस्थांनी महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाची 
संलग्नता घेणे आवश्यक आहे. 

६. संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडे आवश्‍यक ते प्रक्रिया 
शुल्क व संचीत ठेव संयुक्‍त खात्यात भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 

७. सदर व्यावसायीक पदविका अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित 
अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश नियमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 

८. महाराष्ट्र राज्यातील विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाचे 
व शुल्काचे विनियमन करण्यासाठी आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी 
सन २०१५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २८ व त्याच्याअनुषंगाने वेळोवेळी निर्गमित 
होणारे नियम तथा आदेशा संबंधित संस्थांना लागु राहतील. 

९. शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित 
संस्थांनी आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन (प्रोहिबिशान 
ऑफ कॅपिटेशन फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 

१०.संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन 
नियमाप्रमाणे नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. तसेच 
शिक्षकवृंद व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्याकडून 
शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 

११.संस्थेतील ग्रंथालयास आवश्यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण 
परिषदेच्या मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा 
पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे 
आव्यक आहे. तसेच विद्यार्थ्याना अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे 
सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक 
आहे. 

१२.सदर संस्था, संचालक, तंत्रशिक्षण यांच्या नियंत्रणाखाळी wiles व संबंधित 
अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, वांद्रे, मुंबई यांच्याकडून घेतल्या 
जातील. 

१३.रॅगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, 
१९९९ यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक राहील. 

१४.अभ्यासक्रमात बदल झाल्यामुळे/अभ्यासक्रम बंद झाल्यामुळे भविष्यात जी काही परिस्थीती 
उद्भवते त्यास संबंधित संस्था जबाबदार राहतील. याप्रमाणे तसे हमीपत्र संबंधित संस्थांनी 
द्यावयाचे आहे. 

१५.याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घाळून 
दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 

१६.ज्या संस्थांनी संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे प्रोसेसिंग फी अदा केलेली 
नाही, त्या संस्थांकडून संचालकांनी अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी ती वसूल करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(प्र.क्र.१०८/१९)तांशि-५ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०६२५११४००९३४०८ असा आहे. हा 


areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


by Anil Raghunath Katkar 
ent Of Maharashtra, ou=H 


Digitally 
I: c=IN, o=Governm 
ts 


Anil Raghunath «=: 
Katkar द ee 


(अ.र.काटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई 
. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, मुंबई /पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/नागपूर/ 


अमरावती (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 


. संबंधित विद्यापीठांचे कुलसचिव, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
. सर्व संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 


अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा 
मजला, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 

फार्मसी काऊन्सिल ऑफ इंडिया, कम्बाइन्ड काऊन्सिल्स्‌ बिल्डिंग, कोटला रोड, 
एजवान-इ-गालिब मार्ग, नवी दिल्ली-११० ००२. 


. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण 


भाग), नवी दिल्ली. 


, विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, 


इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई 


१०.निवड नस्ती/तांशि-५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निणेय क्र.मान्यता-2019(प्र.क्र.108/19) तांशि-5, दि. 25 जुन,2019 सोबतचे 


प्रपत्र-अ 


List of Engineering and Technology Courses for Extention of Approval with Restoration of Intake [Approved by AICTE A.Y. 2019-20] 


Sr No} Current | DTE | Institute Name Institute District | Institution Name of Parent Organisation(Trust) Program University/ Level Name of Shift Full Intake Intake 
Application | Code Address Type Organisation Address Board Course Time/ | Approved | Approved 
Number (Trust) Part for 2018- | for 2019- 
Time 19 20 
1 |1- 6728 |RAMRAO NIKAM |A/P-INDOLI TAL- |SATARA = |Unaided - SHRI NARSINHA A/P - INDOLI ENGINEERING |Maharashtra DIPLOMA |MECHANICAL = |1st Shift |FULL TIME 30 | 
4259441234 POLYTECHNIC KARAD, DIST- Private SHIKSHAN TAL- KARAD AND State Board of ENGINEERING 
COLLEGE, INDOLI |SATARA PRASARAK MANDAL |DIST - SATARA TECHNOLOGY Technical 
Education, 
Mumbai 


Page 1 of 1 


शासन निणेय क्र.मान्यता-2019(प्र.क्र.108/19) तांशि-5, 12.25 जुन, 2019 सोबतचे 


प्रपत्र-ब 


List of Engineering and Technolgoy Courses for Extention of Approval with Reduction in Intake [Approved by AICTE A.Y. 2019-20] 


Sr No} Current | DTE | Institute Name Institute District | Institution Name of Parent Organisation(Trust) Program University/ Level Name of Shift Full Intake Intake 
Application | Code Address Type Organisation Address Board Course Time/ | Approved | Approved 
Number (Trust) Part for 2018- | for 2019- 
Time 19 20 
1 |1- 2291 |MAHATMA N-6, CIDCO, AURANGA |Unaided - MAHATMA GANDHI |12, BHAGYANAGAR, ENGINEERING |Maharashtra DIPLOMA _ |ELECTRONICS & |1st Shift |FULL TIME शि 1... 
4259240513 GANDHI AURANGABAD. |BAD Private MISSION NANDED. AND State Board of TELE- 
MISSION, 431003 TECHNOLOGY Technica COMMUNICATI 
MGM'S Education, ON 
POLYTECHNIC Mumbai ENGINEERING 
2 |1- 3028 |AGNEL FR. AGNEL MUMBAI |Govt aided SOCIETY OF ST. FR. AGNEL ASHRAM, ENGINEERING |Maharashtra DIPLOMA |PRODUCTION 1st Shift |FULL TIME wy 30 
4259177561 TECHNICAL ASHRAM, SUBURBA FRANCIS XAVIER, BANDSTAND, BANDRA(W), —|AND State Board of ENGINEERING 
COLLEGE BANDSTAND, N PILAR TECHNOLOGY Technica 
(POLYTECHNIC) |BANDRA(W) Education, 
Mumbai 
3 |1- 3270 |M.M.'S MARATHA MUMBAI |Unaided - MARARTHA MARATHA MANDIR ENGINEERING |Maharashtra DIPLOMA |COMPUTER 1st Shift |FULL TIME १ 54 
4259188560 BABASAHEB MANDIR CITY Private MANDIR ANNEX,DR. A.B.NAIR AND State Board of ENGINEERING 
GAWDE ANNEX,DR. ROAD,BABASAHEB GAWDE = |TECHNOLOGY Technica 
INSTITUTE OF A.B.NAIR CHOWK,MUMBAI Education, 
TECHNOLOGY ROAD,BABASAH CENTRAL,MUMBAI-400008 Mumbai 
EB,GAWDE 
CHOWK,MUMB 
Al 
CENTRAL,MUMB 
Al-400008 
4 |1- 3270 |M.M.'S MARATHA MUMBAI |Unaided - MARARTHA MARATHA MANDIR ENGINEERING |Maharashtra DIPLOMA |COMPUTER 1st Shift |FULL TIME १ 54 
4259188560 BABASAHEB MANDIR CITY Private MANDIR ANNEX,DR. A.B.NAIR AND State Board of TECHNOLOGY 
GAWDE ANNEX,DR. ROAD,BABASAHEB GAWDE | TECHNOLOGY | Technical 
INSTITUTE OF A.B.NAIR CHOWK,MUMBAI Education, 
TECHNOLOGY ROAD,BABASAH CENTRAL, MUMBAI-400008 Mumbai 
EB,GAWDE 
CHOWK,MUMB 
Al 
CENTRAL,MUMB 
Al-400008 
5 |1- 3270 |M.M.'S MARATHA MUMBAI |Unaided - MARARTHA MARATHA MANDIR ENGINEERING |Maharashtra DIPLOMA _ |ELECTRONICS & |1st Shift |FULL TIME 120 108 
4259188560 BABASAHEB MANDIR CITY Private MANDIR ANNEX,DR. A.B.NAIR AND State Board of TELE- 
GAWDE ANNEX,DR. ROAD,BABASAHEB GAWDE | TECHNOLOGY | Technical COMMUNICATI 
INSTITUTE OF A.B.NAIR CHOWK,MUMBAI Education, ON 
TECHNOLOGY ROAD,BABASAH CENTRAL, MUMBAI-400008 Mumbai ENGINEERING 
EB,GAWDE 
CHOWK,MUMB 
Al 
CENTRAL,MUMB 
Al-400008 


Page 1 of 2 


शासन निणेय क्र.मान्यता-2019(प्र.क्र.108/19) तांशि-5, 12.25 जुन, 2019 सोबतचे 


प्रपत्र-ब 


List of Engineering and Technolgoy Courses for Extention of Approval with Reduction in Intake [Approved by AICTE A.Y. 2019-20] 


Sr No} Current | DTE | Institute Name Institute District | Institution Name of Parent Organisation(Trust) Program University/ Level Name of Shift Full Intake Intake 
Application | Code Address Type Organisation Address Board Course Time/ | Approved | Approved 
Number (Trust) Part for 2018- | for 2019- 
Time 19 20 
| 1- 5254 |AAMDAR AT- NASHIK — |Unaided - OM SAI SHIKSHAN — |AT-PIMPALGAON ENGINEERING |Maharashtra DIPLOMA _ {CIVIL 1st Shift |FULL TIME 7 54 
4259237979 KASHINATHJI LAXMINAGAR,P Private PRASARAK SANSTHA|GHADGA,POST- AND State Board of ENGINEERING 
MENGAL OST- PIMPALGAON DUKRA,TAL- | TECHNOLOGY __}Technical 
POLYTECHNIC. |MUNDEGAON,T IGATPURI,DIST-NASHIK Education, 
AL- Mumbai 
IGATPURI,DIST- 
NASHIK 422403 
7 ॥- 5254 |AAMDAR AT- NASHIK — |Unaided - OM SAI SHIKSHAN — |AT-PIMPALGAON ENGINEERING |Maharashtra DIPLOMA _ {ELECTRICAL 1st Shift |FULL TIME | 54 
4259237979 KASHINATHJI LAXMINAGAR,P Private PRASARAK SANSTHA|GHADGA,POST- AND State Board of ENGINEERING 
MENGAL OST- PIMPALGAON DUKRA,TAL- | TECHNOLOGY _|Technical 
POLYTECHNIC. |MUNDEGAON,T IGATPURI, DIST-NASHIK Education, 
AL- Mumbai 
IGATPURI,DIST- 
NASHIK 422403 
/ 1- 5254 |AAMDAR AT- NASHIK — |Unaided - OM SAI SHIKSHAN — |AT-PIMPALGAON ENGINEERING |Maharashtra DIPLOMA _ |ELECTRONICS & |1st Shift |FULL TIME 7 54 
4259237979 KASHINATHJI LAXMINAGAR,P Private PRASARAK SANSTHA|GHADGA,POST- AND State Board of TELECOMMUNI 
MENGAL OST- PIMPALGAON DUKRA,TAL- | TECHNOLOGY _|Technical CATION 
POLYTECHNIC. |MUNDEGAON,T IGATPURI, DIST-NASHIK Education, ENGINEERING 
AL- Mumbai (TECHNOLOGYN 
IGATPURI,DIST- ICIAN 
NASHIK 422403 ELECTRONIC 
RADIO) 
i 1- 5254 |AAMDAR AT- NASHIK — |Unaided - OM SAI SHIKSHAN — |AT-PIMPALGAON ENGINEERING |Maharashtra DIPLOMA |MECHANICAL  |1st Shift |FULL TIME 120 108 
4259237979 KASHINATHJI LAXMINAGAR,P Private PRASARAK SANSTHA|GHADGA,POST- AND State Board of ENGINEERING 
MENGAL OST- PIMPALGAON DUKRA,TAL- —|TECHNOLOGY _|Technical 
POLYTECHNIC. }|MUNDEGAON,T IGATPURI, DIST-NASHIK Education, 
AL- Mumbai 
IGATPURI,DIST- 
NASHIK 422403 
10 |1- 5368 |DR.N. J. SURVEY NO. AHMEDN |Unaided - SEVA SHIKSHAN VASANT TEKADI, ENGINEERING |Maharashtra DIPLOMA _ {CIVIL 1st Shift |FULL TIME 120 | 
4270965080 PAULBUDHE 479, A/P- AGAR Private PRASARAK MANDAL |SHANESHWAR NAGAR, AND State Board of ENGINEERING 
INSTITUTE OF NARAYANDOHO, SAVEDI, TECHNOLOGY Technical 
TECHNOLOGY TAL, DIST- AHMEDNAGAR Education, 
AHMEDNAGAR Mumbai 
11 fa- 5368 |DR.N.J. SURVEY NO. AHMEDN |Unaided - SEVA SHIKSHAN VASANT TEKADI, ENGINEERING |Maharashtra DIPLOMA |MECHANICAL  |1st Shift |FULL TIME 120 i 
4270965080 PAULBUDHE 479, A/P- AGAR Private PRASARAK MANDAL |SHANESHWAR NAGAR, AND State Board of ENGINEERING 
INSTITUTE OF NARAYANDOHO, SAVEDI, TECHNOLOGY |Technical 
TECHNOLOGY TAL, DIST- AHMEDNAGAR Education, 
AHMEDNAGAR Mumbai 


Page 2 of 2 


